महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक :आयपीएस १७०९ /प्र.क्र. २३२/ पोल-१ 
दिनांक : १३ जून, २००९ 


शासन आदेश :- 


प्रशासकीय निकड विचारात घेऊन, महाराष्ट्र शासकोय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे 
विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ 
मधील तरतूदींच्या अनुषंगाने, सक्षम प्राधिकारी यांच्या पुर्व मान्यतेने, भारतीय पोलीस सेवेतील 


नवीन नियुक्तीचे 
ठिकाण 


पोलीस आयुकत, 


खालील अधिका-याची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे : 


पद व सध्याच्या नियुक्तीचे 
ठिकाण 


अधिकाऱयांचे नांव 


श्री.डी.शिवानंदन,भापोसे 


आयुकत, 
राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


२. प्रस्तुत प्रकरणी कृपया तात्काळ कार्यवाही करावी आणि याबाबतचा अनुपालन 
अहवाल कार्यभार स्वीकारल्याचा दिनांक नमूद करुन, शासनास सत्वर पाठविण्यात यावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(सु. ज. भहाजन ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


13 ‘new pol- NTRANSFE&POSTINGIE erterCR232.09 90. 


क्रमांक- आयपीएस १७०९ / प्र.क्र. 232 / पोल १, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जून, २००९. 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


एत माहितीसाठी सादर :- 
महालेखापाल-९, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई. 
पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
पमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
सचिव यांचे सचिव. 
*“:.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
*.राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहायक. 
लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (पोल-१) 


TRANSFER POSTING \LetterCR232.09 DO 


